डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता 
योजनेंतर्गत प्रदान करण्यात येणाऱ्या भत्त्याच्या 
रकमेत वाढ करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.पनियो-२०२२/प्र.क्र.१८६/तांशि-४ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: ०५ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ: १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीईएम-२०१६/प्र.क्र.५०१/ 
तांशि-४, दि.१३.१०.२०१६. 
२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२/ 
तांशि-४, दि.०७.१०.२०१७. 
3) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.४०७/ 
तांशि-४, दि.२२.०२.२०१८. 
४ उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१८५/ 
तांशि-४, दि.१८.०६.२०१८. 
५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.सान्यावि-२०२३/ 
प्र.क्र.६०(४/बांधकामे, दि.३०.१०.२०२३ 


प्रस्तावना : 

मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी दि.०३.०५.२०२३ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार, 
शासनाचे विविध विभाग / उपक्रम / महामंडळे यांच्यामार्फत दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीचे निकष 
एकसारखे असावेत, यासाठी शिफारस करण्याकरिता मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत 
करण्यात आली होती. उपरोक्त समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने दि.१९.१०.२०२३ रोजीच्या 
मंत्रीमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि.३०.१०.२०२३ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये विविध विभागात देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती, अधिछात्रवृत्ती व वसतिगृहात प्रवेशा न 
मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा निर्वाह भत्ता, स्वाधार, स्वयंम अशा विविध प्रकारच्या योजनांमध्ये 
तसेच, यापुढे प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये एकसमानता रहावी, यासाठीचे धोरण निश्चित केले 
आहे. या धोरणात वसतिगृहात प्रवेशा न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक खर्चासाठी किती रक्‍कम अदा 
करावी, याबाबतचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच, हे दर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत येत 
असलेल्या विद्यार्थ्यांना लागू करण्यास देखील उपरोक्‍त धोरणात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार या 
विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी 
विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने मान्यता दिलेल्या निर्वाह भत्त्याचे दर लागू 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई, उच्च शिक्षण 
संचालनालय, पुणे व कला संचालनालय, मुंबई यांच्या अखत्यारितील शासकीय, शासन अनुदानित 
अशासकीय महाविद्यालये, अंशात: अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / 
तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे (अभिमत विद्यापीठे / स्वयंअर्थसहाय्थित विद्यापीठे वगळून) व 
सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस शासनाच्या 
सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश ufsaere (Centralized Admission 
Process-CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यापैकी, ज्या 


झासन निर्णय क्रमांकः पनियो-२०२२/प्र.क्र.१८६/तांशि-४ 


विद्यार्थ्यांच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.८.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल 
घटकांतील वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास व निर्वाह खर्च भागविण्यासाठी 
डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून खालील सुधारीत 
दराने निर्वाह भत्ता, पात्र विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट वितरीत करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(आकडे रुपयात) 

अ.क्र. भत्ता मुंबई शहर, मुंबई इतर महसुली इतर तालुका 
उपनगर, नवी । विभागीय शहरातील व । जिल्ह्यांच्या ठिकाणी 
मुंबई, ठाणे, पुणे, उर्वरित क वर्ग ठिकाणी उच्च | उच्च शिक्षण 

पिंपरी चिंचवड, महानगरपालिका | शिक्षण घेणारे | घेणारे 

नागपूर या शहरात । क्षेत्रामध्ये उच्च शिक्षण । विद्यार्थी. विद्यार्थी. 

उच्च शिक्षण घेणारे | घेणारे विद्यार्थी. 
विद्यार्थी. 

भोजन भत्ता ३२,०००/- २८,०००/- २५,०००/- | २३,०००/- 
निवास भत्ता २०,०००/- १५,०००/- १२,०००/- १०,०००/- 
निर्वाह भत्ता ८,०००/- ८,०००/- ६,०००/- ५,०००/- 
एकूण रक्‍कम ६०,०००/- ५१,०००/- ४३,०००/- ३८,०००/- 


२. प्रस्तुत योजनेकरीता या विभागाच्या विविध शासन निर्णयान्वये वेळोवेळी विहित केलेल्या अन्य 
अटी-शर्ती व कार्यपध्दती लागू राहील. 


३. सदर शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.सान्यावि- 
२०२३/प्र.क्र.६०(४/बांधकामे, दि.३०.१०.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच, वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.११५०/व्यय-५, दि.१२.१२.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०१०५१४५०४४८४०८ असा आहे. सदर आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


SHAHAJAHAN 


TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND. 


2.5.4.20=d203fe3b025c07¢7692f5c23a43a4905f46cddedef54f3944 


SHAKUR MULANI 


(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Date: 2024.01.05 14:49:34 +05'30' 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.उप मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


caf1c620a5bc64e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=BF4EB2A0C007D6CA5A25B0E564499E5FF904468E1 
A96902315E3E67299424039, cn=SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 


झासन निर्णय क्रमांकः पनियो-२०२२/प्र.क्र.१८६/तांशि-४ 


७. सर्व सन्मानीय विधानपरिषद व विधानसभा सदस्य 
८. मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
९. सर्व प्रशासनिक विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०. कुलगुरु, सर्व विद्यापीठे 
११. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
१२. आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
१४. आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेशा परीक्षा तथा सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, ८ वा 
मजला, न्यु एक्सलसिअर इमारत, ए.के.नायक मार्ग, फोर्ट, मुंबई Yoo ००१ 
१५. सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, ८ वा मजला, न्यु एक्सलसिअर इमारत, 
ए.के.नायक मार्ग, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
१६. सचिव, शुल्क नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, ३०५, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, 
४९,खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-४०००५१ 
१७. सर्व जिल्हाधिकारी 
१८. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१९. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२०. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२१. आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२. आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२३. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२४. संचालक, पशु संवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२५. कुलगुरु, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, ता.मागणगांव, जि.रायगडः 
२६. कुलगुरु,महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 
२७. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, ४९, 
खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (Gd), मुंबई-४०००५१ 
२८. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (सर्व), (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
२९. सहसंचालक, seg शिक्षण, विभागीय कार्यालये (सर्व) 
३०. महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
(प्रसिध्दीसाठी) 
३१. महालेखापाल - १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
३२. महालेखापाल - १/ २ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
३३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
३४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
३५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
३६. सर्व संबंधित मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक 
३७. उप सचिव (मशि/विशि/अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३८. सर्वसंबंधित कार्यासने (तांशि-३/विशि-३/मशि-२/मशि-४/तांशि-५/तांशि-६/साशि-१), 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३९. निवडनस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


